वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या 
कायदेशीर वारसांना नुकसान भरपाई मंजूर 
करण्याबाबत. 

कै. सुधाकर बापुराव आत्राम, वाहनचालक, वडसा 
वनविभाग, जि. गडचिरोली. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र.एफएसटी-०९/२३/प्र.क्र.२२० /फ-४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :-२२ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ - १) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएसटी-११/२१/प्र.क्र.२४८/फ-४, दि.१२.१०.२०२२. 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर) यांचे 
पत्र क्र.कक्ष-२ (१)॥/२४३/२०२३-२४, दि.२१.०९.२०२३ 

शासन आदेडा :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.१२.१०.२०२२ अन्वये वन वणवा, वन्यप्राणी हल्ला, वन 
तस्कर/शिकारी यांच्या हल्ल्यात तसेच वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना मृत्यू पावलेल्या/कायमचे अपंगत्व आलेल्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे 
सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा उक्त नमूद कारणामुळे 
मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना रू.२५.०० लक्ष एवढी रक्‍कम नुकसान भरपाई म्हणून देय आहे. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कै. सुधाकर बापुराव आत्राम, वाहनचालक, वडसा वनविभाग, वडसा, 
जि. गडचिरोली यांचा दि.१६.०९.२०२३ रोजी वन्य प्राणी हल्ल्यात मृत्यू झाला असल्याने, शासन निर्णय 
दि.१२.१०.२०२२ मधील परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद अटी शार्तीच्या अधीन राहून रू.२५.०० लक्ष एवढी रक्‍कम 
नुकसान भरपाई म्हणून त्यांच्या कायदेशीर वारसांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


2, या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च, मागणी क्र.सी-०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीव (योजनेत्तर) प्रशासन व 
संरक्षण (अनिवार्य) (२४०६ ००९६) (०१) वेतन या लेखाशीर्षातून सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२३०९२२१४२१२१०९१९ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK ५-॥५-॥९॥७॥ ताता 


20: \6dBae9dc6f9c21243429b8a21e6762994d1ec1feddbSefasd4eb46F 
59! -74FOE3B58617F3A42D 160E23E461C5362EF8C) 


191, pseudonym= १44, 
J A KH A L E KA R erialNumber=7D6A60D038156E6E790DF 1 5F9D2E7618F71774B3A755DA77COB 
DEOFC621C1435, cn=VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 


Date: 2023.09.22 14:23:25 +05'30 


(वि. शा . जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 


शासन आदेशा क्रमांकः एफएसटी-०९/२३/प्र.क्र.२२०/फ-४ 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

उप कोषागार अधिकारी, वडसा, ता. वडसा, जि. गडचिरोली. 

निवड नस्ती (फ-४) 


mm SC 02८ ww 


S 
७०22 (RO ee Se ee तळ 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


